नागरिकांची सनद प्रसिद्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. : आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ जून, २०२१. 


वाचा : झासन निर्णय क्र.आस्था-२०१०/प्र.क्र.३२०/आस्थापना, दि.०४.१०.२०१२ 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ८ (१) (२) मधील तरतूदीनुसार प्रत्येक विभाग व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालय प्रमुखांनी नागरिकांची सनद प्रसिध्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 
त्यानुसार दि.४.१०.२०१२ रोजी विभागाची नागरिकांची सनद प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तथापि, सदर 
सनदेमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. 


शासन निर्णय : 

आता यापूर्वी प्रसिध्द केलेल्या नागरिकांच्या सनदेत यथायोग्य सुधारणा करुन, पर्यटन व सांस्कृतिक 
कार्य विभागाची (खुद्द) सुधारीत नागरिकांची सनद प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६०८१४५३४९५४२३ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
Vilas Ramrao SS 


09०57 
INumber=cb03c92b399cc893 1 0bf1378c184d97a4b7b9 
h O fa b98e926ea8e7 1 dd7bc9cb273631, cn=Vilas R गा 
Date: 2021.06.11 11:35:24 +05'30 


(वि. रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


avogg 
a 
a8 
LG 
a 
zs 
क्ट 


प्रति, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.विधानसभा /विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. मा.मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. मा.राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. मा.राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. प्रधान सचिव (पर्यटन) यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. उप सचिव/अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


१२. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. संचालक,मध्यवर्ती शासकिय मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, सोबत जोडलेल्या या विभागाच्या नागरिकांच्या सनदेचे अंतिम मुद्रीत 
तयार करुन त्याच्या १००० प्रती छापून विभागास पुरविण्यात याव्यात. 
१४. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती / आस्थापना. 


पृष्ठ २७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


नागरिकांची सनद 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ २७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


अनुक्रमणिका 


अ.क्र. विषय पृष्ठ क्र. 

१ प्रस्तावना, far रचना ५-६ 

2 | परिशिष्ट-९ na 
(पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे (खुद्द) 
रचनात्मक विवरणपत्र) 

3 | परिशिष्ट-२ 6-28 
(कार्यपूतीचे वेळापत्रक) 

v ।परिशिष्ट-३ २०-२९ 
(अधिकाऱ्याची यादी व संपर्क दूरध्वनी) 

u ।परिशिष्ट-४ २२-२३ 
(क्षेत्रिय कार्यालय / महामंडळाचे नाव, पत्ता व विषय) 

६ | परिशिष्ट-५ (विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यलये / २४-२९ 
महामंडळाची माहिती) 


पृष्ठ २७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


नागरिकांची सनद 

प्रस्तावना- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम २००५ मधील कलम ८ (9) (२) मधील तरतूदीनुसार यापूर्वी प्रसिध्द केलेल्या नागरिकांच्या सनदेत यथायोग्य सुधारणा 
करुन प्रस्तुत सनद प्रसिध्द करण्यात येत आहे. या विभागाशी संबंधित असणाऱ्या सेवा तत्परतेने, सौजन्यपूर्वक व सन्मानपूर्वक 
नागरिकांना उपलब्ध करण्यासाठी हा विभाग बांधिल राहील. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य हे विषय एकमेकास पूरक आहेत. 
सांस्कृतिक कार्य विभांगातर्गत असलेली विविध स्मारके ही प्रेक्षणीय स्थळामध्येही गणली जातात. पर्यटनाचा मूळ उद्देश, विविध 
प्रांतातल्या लोककला व संस्कृतीची माहिती करुन घेणे, त्या अनुषंगाने राज्यातील, वैशिष्ट्यपूर्ण कला व संस्कृतीची देवाण- 
घेवाण हा असतो. पर्यटनाव्दारे सांस्कृतिक देवाण-घेवाण होऊन सांस्कृतिक व कला क्षेत्राचा विकास साधत असतो. या दृष्टीने 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य या दोन पूरक विभागांचे एकत्रिकरण करून एका स्वतंत्र प्रशासकीय विभागाची निर्मिती करण्याचा 
निर्णय घेण्यात आला व त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.शाकानि-१००६/प्र.क्र.२३/२००६/१८ (र.व.का.) 
दि.३१/५/२००६ नुसार पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग असा नवीन मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग निर्माण करण्यात आला. 
राज्यातील पर्यटन स्थळांना प्रसिध्दी देऊन अशा ठिकाणी मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन त्याचा विकास करणे व त्याद्वारे 
राज्यातील पर्यटनास चालना देणे हे पर्यटन उप विभागाचे प्रमुख कार्य असून सांस्कृतिक कार्य उप विभागाकडून राज्यातील 
सांस्कृतिक वार्याची लोकांना जाणीव व्हावी व त्याचे संरक्षण व संवर्धन व्हावे या दृष्टीने विविध योजना राबविण्यात येतात. 
तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून लोकांमध्ये भावनात्मक ऐक्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न या विभागामार्फत केला जातो. 


२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाची रचना:- 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग या प्रशासकीय विभागाकडून पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विषयक बाबींवर धोरणात्मक 
निर्णय घेतले जातात. मा.मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) हे सांस्कृतिक कार्य विभागाचे व मा.मंत्री (पर्यटन) हे पर्यटन विभागाचे प्रभारी 
मंत्री आहेत. सांस्कृतिक कार्य उप विभागासाठी सचिव (सांस्कृतिक कार्य) हे विभागाचे प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. सचिव 
(सांस्कृतिक कार्य) यांच्या नियंत्रणाखाली उप सचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी व इतर कर्मचारी वर्ग कार्यरत आहे. तसेच 
पर्यटन उप विभागाचे कामकाज प्रधान सचिव (पर्यटन) यांच्यामार्फत हाताळले जाते. प्रधान सचिव (पर्यटन) यांच्य नियंत्रणाखाली 
पर्यटन उप विभागातील उप सचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी व इतर कर्मचारी वर्ग कार्यरत आहे. याबाबतचे रचनात्मक 
विवरणपत्र सोबत जोडले आहे. (परिशिष्ट १) 


३. कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक :- 

या विभागामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांच्या कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक परिशिष्ट २ येथे जोडले आहे. पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून (खुद्द) नागरिकांना थेट सेवा पुरविण्यात येत नाहीत. तसेच पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
(खुद्द) साठी निर्माण केलेली कार्यासने, कार्यरत अधिकाऱ्यांचा दुरध्वनी क्रमांक व आसन व्यवस्था इत्यादीची माहिती परिशिष्ट- 
3 येथे जोडली आहे. क्षेत्रिय कार्यालये / महामंडळाचे विषय, नाव व पत्ता याबाबतची माहिती परिशिष्ट-४ येथे जोडली आहे. 
क्षेत्रिय कार्यालये / महामंडळांकडून करण्यात येणाऱ्या कामकाजाची माहिती परिशिष्ट-५ येथे जोडली आहे. 


४. नियम/शासन निर्णय 

या विभागाझी संबंधित नियम अथवा महत्वाचे शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत स्थळावर उपलब्ध आहेत. विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांची माहिती विभागाच्या कार्यक्रम अंदाजपत्रक 
या पुस्तिकेत उपलब्ध आहे. 


पृष्ठ २७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


५. (अ) गाऱ्हाणी/तक्रारी यांचे निराकरण 
कार्यपूर्तीस होणारा विलंब वा अन्य काही गाऱ्हाणी असल्यास त्याबाबत संबंधित कार्यासनाच्या सह/उप सचिव 
यांच्याकडे तक्रार नोंदविता येईल. सदर तक्रारींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. यानंतरही 
नागरिकांचे समाधान न झाल्यास नागरिकांना आपली तक्रार या विभागाच्या प्रधान सचिव / सचिव यांच्याकडे करता येईल. 
(ब) जनसामान्यांकडून सूचना 
ही नागरिकांची सनद सर्वसामान्य नागरिकांच्या छाननीसाठी नेहमीच खुली असेळ व सन्माननीय नागरिकांच्या 
बहुमूल्य सूचनांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येऊन आवऱ्यकतेनुसार बदल करण्यात येईल. 


पृष्ठ २७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 
परिशिष्ट-१ 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे (मंत्रालय खुद्द) रचनात्मक विवरणपत्र 


| मा.मंत्री, पर्यटन मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य 
\ र 


| मा.राज्यमंत्री, पर्यटन | मा.राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य 
डू 


सचिव (सांस्कृतिक कार्य ) 


प्रधान सचिव (पर्यटन) 


अतिरिक्त ara 


नल 


कक्ष अधिकारी | कक्ष अधिकारी डड ना | कक्ष अधिकारी | कक्ष अधिकारी | कक्ष अधिकारी | | कक्ष अधिकारी | 


सहायक कक्ष अधिकारी उच्चश्रेणी लघुलेखक निम्नश्रेणी लघुलेखक| | लघुटंकलेखक || लिपिक टंकलेखक | | वाहनचालक नाईक शिपाई 
१२ मराठी व इंग्रजी (४--१) ०१ ०१ १२ ०२ ०१ ०६ 


पृष्ठ २७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


परिशिष्ट -- २ 
कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग खुद्द) 
रि विषय आवश्यक कागदपत्रांची प पैवा पुरविणारा पैवा विहित 
क्रमांक केल्यानंतर किती कालावधीत । अधिकारी /कर्मचारी । कालावधीत पुरविली 
सेवा पुरविली जाते (दालन क्रमांक व न गेल्यास 
दुरध्वनी क्रमांक ज्यांच्याकडे तक्रार 
करता येईल असा 
अधिकारी व त्यांचा 
दुरध्वनी क्रमांक 
१ R 3 4 & 
सां.का.१ १. महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि | महाराष्ट्र शासकोय | कक्ष अधिकारी (सां.का.१), | उप सचिव (सां.का.१), 
सांस्कृतिक विकास महामंडळ, | कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे | पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य | पर्यटन व सांस्कृतिक 
गोरेगाव व कोल्हापूर चित्रनगरी | विनियमन व शासकोय कर्तव्ये | विभाग कार्य विभाग, 
महामंडळ, कोल्हापूर यांचा विकास | पार पाडण्यास होणाऱ्या विलंबास | ०२२-२२०२५६०७ ०२२-२२०२५६१२ 
करणे. प्रतिबंध अधिनियम २००५ 
२. रंगभूमि प्रयोग परिनिरिक्षण मंडळ- मधील प्रकरण क्र.३ च्या कलम 
योजना व आस्थापना. १० (९) मधील तरतुदीस 
३. मराठी चित्रपट महोत्सवाचे | TEE बक he नस्ती 
आयोजन करणे. तसेच स्पर्धात्मक शक्‍यतो त्याच दिवशी आणि 
* तातडीच्या स्वरुपाची नस्ती 
पुरस्कार देणे. व यन शक्‍यतो ४ दिवसांत निकाली 
४. महान व्यक्तींच्या जीवनावर | काढण्यात येते. अन्य विभागाशी 
चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य. य संबंधीत नसलेल्या नस्तीवर ४५ 
ष्‌. दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितींना दिवसांच्या आत व दुसर्‍या 
अर्थसहाय्य देणे. विभागाशी संबंधीत बाब अंतर्भूत 
६.नाटयगृह बांधकामासाठी | असलेल्या नस्तीवर ३ 
अर्थसहाय्य. महिन्यांच्या आत निर्णय घेऊन 
७. राजा दिनकर केळकर संग्रहालय, | योग्य कार्यवाही करण्यात येते. 
पुणे यांचे व्यवस्थापन विषयक बाबी. | (धोरणात्मक प्रकरणांचा 
यामध्ये समावेश नाही) 
सां.का.२ | ९. पुराभिलेख संचालनालय-योजना व | वरीलप्रमाणे कक्ष अधिकारी (सां.का.२),| उप सचिव (सां.का.२), 
आस्थापना. पर्यटन ब सांस्कृतिक कार्य | पर्यटन ब सांस्कृतिक 
२. दर्शनिका विभाग-योजना व विभाग कार्य विभाग, 
आस्थापना. ०२२-२२७९४०९४ ०२२-२२०२५६०९ 
३. पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला 
अकादमी-योजना व आस्थापना. 
४. राज्य सरकारच्या अभिलेखांचे 
जतन, व्यवस्थापन करणे. ऐतिहासिक 
महत्वाच्या अभिलेखांचे जतन, 
संपादन व सर्वेक्षण करणे याबाबत 
धोरणात्मक निर्णय घेणे. 
५. विविध रंगमंच कला व इतर 
कलांचे संगोपन, जतन a संवर्धन 
करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे. 


पृष्ठ २७ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


सां.का.३ 


१. पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय 
संचालनालय-योजना 

२. राज्य संरक्षित स्मारकांचे जतन, 
संवर्धन व संरक्षण करणे याबाबत 
धोरणात्मक निर्णय घेणे. 

३. राज्यात संरक्षित स्मारक कार्यक्रम 
परवानगी देणेबाबत 

४. महाराष्ट्र - वैभव संगोपन योजना. 
५.पुरातत्ब व वस्तुसंग्रहालय 
संचालनालय- आस्थापना. 

६.रायगड किल्ला संवर्धन 


वरीलप्रमाणे 


कक्ष अधिकारी (सां.का.३), 
पर्यटन ब सांस्कृतिक कार्य 
विभाग 

०२२-२२०२५६०७ 


उप सचिव (सां.का.३), 
पर्यटन व सांस्कृतिक 
कार्य विभाग, 
०२२-२२०२५६१२ 


सां.का.४ 


१. सांस्कृतिक कार्य संचालनालय - 
योजना व आस्थापना. 

२.हिंदी / गुजराती / सिंधी साहित्य 
THA सर्व संबंधित बाबी. 
३.महाराष्ट्र राज्य नाटय महोत्सव, 
महाराष्ट्र राज्य संगीत महोत्सव, 
महाराष्ट्र राज्य तमाशा महोत्सव. 

४. सांस्कृतिक व मनोरंजन क्षेत्रामध्ये 
काम करणाऱ्या विविध कलापथकांना 
a सांस्कृतिक संस्थांना सहायक 
अनुदान देणे. 

५. भारत सरकारच्या वार्धक्य व 
एकात्मिककृत योजनेखाली 
महाराष्ट्रातील वृध्द साहित्यिक व 
कलाकार यांना तसेच 
नाटयकलावंतांना ब साहित्यकांना 
अर्थसहाय्य देणे. 

६. नाटय a संगीत क्षेत्रातील वृध्द 
किंवा मृत झालेल्या श्रेष्ठ 
संगीतकारांच्या जुन्या ब दुर्मिळ 
असलेल्या ग्रामोफोन तबकडयांची 
ध्बनिफित तयार करणे. 

७. राष्ट्रीय नाटय महोत्सवामध्ये भाग 
घेण्यासाठी नाटय पथके पाठविणे. 

८. नवी दिल्ली येथे आयोजित 
करण्यात येणाऱ्या प्रजासत्ताक 
दिनाच्या सोहळयात भाग घेण्यासाठी 
लोकनृत्य पथके पाठविणे. 


कक्ष अधिकारी (सां.का.४), 
पर्यटन ब सांस्कृतिक कार्य 
विभाग 

०२२-२२०२५६०८ 


उप सचिव (सां.का.४), 
पर्यटन व सांस्कृतिक 
कार्य विभाग, 
०२२-२२०२५६१२ 


आस्थापना 


१. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
(मंत्रालय GE) आस्थापना विषयक 
सर्व बाबी. 

२. नोंदणी शाखा. 

३. संगणक समन्वय शाखा. 


वरीलप्रमाणे 


कक्ष अधिकारी 
(आस्थापना), 

पर्यटन ब सांस्कृतिक कार्य 
विभाग 
०२२-२२०२५६०८ 


उप सचिव 
(आस्थापना), 

पर्यटन व सांस्कृतिक 
कार्य विभाग, 
०२२-२२०२५६०९ 


पृष्ठ २७ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


४. विभाग व क्षेत्रिय कार्यालयाचा 
वाहन आढावा व खरेदी प्रस्ताव. 
५. गोपनीय अहवाल. 


३. पर्यटन स्थळांना विहित दर्जा बहाल 
करण्याचे निकष ठरविणे, त्या 
अनुषंगाने कार्यवाही करणे. 


०२२-२२०२६०२९ 


समन्वय | १. विभागां एक पेक्षा अनेक षो कक्ष अधिव उप सचिव 
कार्यासनाशी संबंधित कामकाजाचे (समन्वय), (समन्वय), 
समन्वय. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य | पर्यटन ब सांस्कृतिक 
२. विधानमंडळाशी निगडीत सर्व विभाग कार्य विभाग, 
कामकाज समन्वय. ०२२-२२०२५६०७ ०२२-२२०२५६०९ 
३. विकाक प्रकरणांचा आढावा 
४. प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा. 
५. आश्वासनाचा आढावा. 
रोखशाखा । १. रोख शाखेशी संबंधित सव 7 कक्ष अधिव उप सचिव 
प्रकारच्या नोंदवहया अद्यावत ठेवणे. (रोखशाखा), (रोखशाखा), 
२. विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य | पर्यटन ब सांस्कृतिक 
वेतन अदा करणे, कार्यालयीन खर्चाची विभाग, कार्य विभाग, 
देयके अधिदान ब लेखा अधिकारी ०२२-२२०२५६०८ ०२२-२२०२५६०९ 
कार्यालयास सादर करणे. 
३. अधिदान व लेखा कार्यालय/ 
महालेखापालाशी संबंधीत खर्चाचे 
ताळमेळ. 
४. लेखा परीक्षणाबाबत सर्व प्रकारची 
कामे. 
५. विभागातील अधिकारी / कर्मचारी 
सेवा पुस्तके. 
अर्थसंकल्प । १. संपूर्ण विभागाच्या अर्थसंकल्प | वरीलप्रमाणे कक्ष अधिकारी उप सचिव 
विषयक बाबींवरील कार्यवाही (अर्थसंकल्प), (अर्थसंकल्प), 
२. लोकलेखा समिती. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य | पर्यटन ब सांस्कृतिक 
३. अंदाज समिती. विभाग कार्य विभाग, 
YX. महालेखापालांकडून प्राप्त ०२२-२२०२५६०८ ०२२-२२०२५६१२ 
होणाऱ्या सर्व अहवालातील कार्यवाही 
(उदा.विनियोजन लेखे, नागरी 
अहवाल, वाणिज्यिक अहवाल इ.) 
५. सर्ब वैधानिक समित्यांचे 
कामकाज. 
६. सांस्कृतिक धोरणाची 
अंमलबजावणी. 
पर्यटन १. पर्यटन धोरण ठरविणे ब त्याची | वरीलप्रमाणे कक्ष अधिकारी उप सचिव 
अंमलबजावणी करणे. (पर्यटन), (पर्यटन), 
२. पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने पायाभूत पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य | पर्यटन व सांस्कृतिक 
सुविधा उपलब्ध करुन देणे. विभाग कार्य विभाग, 


०२२-२२०२२७०२ 


पृष्ठ २७ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


४. महाराष्ट्र पर्यटन बिकास 
महामंडळाकडून विविध योजना 
राबवून घेणे व त्यांची आस्थापना. 

५. थंड हवेच्या ठिकाणांचा व सुट्टी 
शिबीरांचा विकास करणे. 

६. ध्वनीप्रकाश कार्यक्रम, महाराष्ट्र 
राज्याची आर्थिक दृष्टया भरभराट 
होण्याच्या दृष्टीने पर्यटन क्षेत्राचा 
विकास करणे आणि राज्याच्या 
आर्थिक विकासामध्ये पर्यटनाचे 
योगदान वाढविणे. 

७. एकात्मिक पर्यटनाचा विकास 
करण्याच्या दृष्टीने उद्दिष्टे तयार करणे 
आणि अस्तित्वात असलेल्या साधन 
सामुग्रीच्या परिक्रमेत बाढ करणे, 
किल्ले, सागरी पर्यटन, पर्यावरण 
आणि वन पर्यटन इत्यादी. 

८. महाराष्ट्र राज्य पर्यटनाचा 
एकात्मिक भाग म्हणून राज्याचा 
वारसा, संस्कृती, कला, शिल्पे यांचा 
विकास करणे. 

९. निसर्ग, संस्कृती, वारसा यांचे 
संरक्षण आणि संवर्धन यासाठी साधन 
संपत्तीचा प्रमाणबध्द उपयोग करुन 
घेणे. 

१०. पर्यटन स्थळांबरील 
साधनसामुग्रीचा बिकास करणे आणि 
पर्यटन सुविधांमध्ये सुधारणा करणे. 
११. विविध प्रदर्शने, मेळे आणि 
उत्सव यामधून महाराष्ट्रातील पर्यटन 
विषयक बाबींचे दर्शन घडविणे, 
पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 
आवश्यक पावले उचलणे. 

१२. पर्यटन संचालनालय --योजना 
ब आस्थापना. 


पृष्ठ २७ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक (विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांची माहिती) 


किं क्षेत्रिय आवश्यक Fat पुरविणारा अधिव fet विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता येईल असा 
क्रमांक कार्यालयांकडून | कागदपत्रांची पूर्तता । /कर्मचारी (दालन क्रमांक व अधिकारी व त्यांचा दुरध्वनी क्रमांक 
पुरविली जाणारी | केल्यानंतर किती दुरध्वनी क्रमांक / विस्तार 
सेवा कालावधीत सेवा क्रमांक) 
पुरविली जाते 
१ र ३ 1. क 
सांस्कृतिक कार्य उप विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालये | प्रथम अपिलीय अधिकारी | व्दितीय अपिलीय अधिकारी | 
पुराभिलेख |। १९.संशोधकांना व | कार्यालयीन १.अभिलेखाधिकारी, १. सहाय्यक संचालक (प्रशासन), मुंबई. संचालक, 
संचालनालय, | नागरिकांना कामकाजाचे ८ दिवस । अभिलेख व्यवस्थापन कक्ष, दुरध्वनी क्रमांक : ०२२ २२८४४२६८ पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई 
मुंबई संचालनालयामध्ये मुंबई. २.सहाय्यक संचालक, दुरध्वनी क्रमांक: 
जतन केलेल्या दुरध्वनी क्रमांक : ०२२ पुणे पुरालेखागार, पुणे. ०२२ २२८४४२६८ 
ऐतिहासिक २२८४३९७१९१ दुरध्वनी क्रमांक : ०२० २६१२७३०७. 
महत्वाच्या २.अभिलेखाधिकारी, ३. सहाय्यक संचालक, 
अभिलेखाची पुणे पुरालेखागार, पुणे. कोल्हापूर पुरालेखागार, कोल्हापूर 
माहिती देणे तसेच दुरध्वनी क्रमांक : ०२० दुरध्वनी क्रमांक: ०२३१ २६४४२९४. 
देशी a विदेशी २६१२७३०७ ४.सहाय्यक संचालक, 
संशोधकांना २३. अभिलेखाधिकारी, मराठवाडा पुरालेखागार,औरंगाबाद 
संशोधनासाठी कोल्हापूर पुरालेखागार, कोल्हापूर | दुरध्वनी क्रमांक : 
परवानगी देणे. दुरध्वनी क्रमांक :०२३१ ०२४० २४८२१९३, 
२६४४३९४ ०२४० २४८३८१३ 
४.अभिलेखाधिकारी ५. सहाय्यक संचालक, 
मराठवाडा पुरालेखागार, विदर्भ पुरालेखागार, नागपूर 
औरंगाबाद, दुरध्वनी क्रमांक: | दुरध्वनी क्रमांक: ०७१२ २५४३४५४ 
०२४० २४८२१९३, 
०२४० २४८३८१३. 
५.अभिलेखाधिकारी, 
विदर्भ पुरालेखागार, नागपूर 
दुरध्वनी क्रमांक.०७१२ 
२५४ईरडपड 


पृष्ठ २७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


२.संशोधनासाठी । कार्यालयीन १.अभिलेखाधिकारी, १.सहाय्यक संचालक (प्रशासन),मुंबई. 
जतन केलेले | कामकाजाचे अभिलेख व्यवस्थापन कक्ष, मुंबई | दुरध्वनी क्र: ०२२ २२८४४२६८ 
अभिलेख पुरविणे. । ३ दिवस दुरध्वनी क्र :०२२ २२८४३९७१ | २.सहाय्यक संचालक, 
२. अभिलेखाधिकारी, पुणे पुरालेखागार पुणे. 
पुणे पुरालेखागार,पुणे. दुरध्वनी क्र: ०२० २६१२७२३०७ 
दुरध्वनी क्र: ०२० २६१२७३०७ । ३. सहाय्यक संचालक, 
२३.अभिलेखाधिकारी, कोल्हापूर पुरालेखागार,कोल्हापूर 
कोल्हापूर पुरालेखागार,कोल्हापूर | दुरध्वनी क्र: ०२३१ २६४४२९४ 
दुरध्वनी क्र: ०२३१ २६४४३९४ । ४. सहाय्यक संचालक 
४. अभ्रिलेखाधिकारी मराठवाडा पुरालेखागार,औरंगाबाद दुरध्वनी क्र.०२४० 
मराठवाडा पुरालेखागार, २४८२१९३, 
औरंगाबाद दुरध्वनी क्र: ०२४० | ०२४० २४८३८१३. 
२४८२१९३, ५. सहाय्यक संचालक, 
०२४० २४८३८१३ विदर्भ पुरालेखागार,नागपूर 
५.अभिलेखाधिकारी, विदर्भ दुरध्वनी क्र: ०७१२ २५४३४५४. 
पुरालेखागार,नागपूर, 
दुरध्वनी क्र.०७१२ २५४३४५४ 
३.स्कॅन केलेल्या | कार्यालयीन १.अभिलेखाधिकारी,अभिलेख । १.सहाय्यक संचालक (प्रशासन),मुंबई 
अभिलेखांची सीडी | कामकाजाचे ३० दिवस | व्यवस्थापन कक्ष,मुंबई दुरध्वनी क्रमांक :०२२ २२८४४२६८ 
पुरविणे. दुरध्वनी क्र: ०२२ २२८४२३९७१ । २.सहा.संचालक,पुणे पुरालेखागार,पुणे 
२. अभिलेखाधिकारी, दुरध्वनी क्र: ०२० २६१२७३०७ 
पुणे पुरालेखागार,पुणे. ३.सहाय्यक संचालक,कोल्हापूर पुरालेखागार,कोल्हापूर 
दुरध्वनी क्र: ०२० २६१२७३०७ | दुरध्वनी क्र :०२३१ २६४४२९४ 
३.अभिलेखाधिकारी, ४. सहाय्यक संचालक,मराठवाडा 
कोल्हापूर पुरालेखागार,कोल्हापूर, | पुरालेखागार,औरंगाबाद, दुरध्वनी क्र : 
दुरध्वनी क्र:०२३१ २६४४३९४. । ०२४० २८८२१९३, 
४.अभिलेखाधिकारी , ०२४० २४८३८१३ 
मराठवाडा पुरालेखागार, ५. सहाय्यक संचालक, विदर्भ पुरालेखागार,नागपूर 
औरंगाबाद दुरध्वनी क्र :०७१२ २५४३४५४ 
दुरध्वनी क्र: ०२४० २४८२१९३, 
०२४० २४८३८१३ 


पृष्ठ २७ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


५. अभिलेखाधिकारी , 


विदर्भ पुरालेखागार, नागपूर, 
दुरध्वनी क्र: ०७१२ २५४२४५४ 
४.जतन केलेल्या | कार्यालयी १.अभिलेखाधिकारी,अभिलेख । १.सहा.संचालक (प्रशासन) 
अभिलेखाची कामकाजाचे १५ | व्यवस्थापन कक्ष,मुंबई मुंबई, 
झेरॉक्स प्रत पुरविणे. | दिवस दुरध्वनी क्र: ०२२ २२८४४२६८ | दुरध्वनी क्रमांक :०२२ २२८४४२६८ 
२. अभिलेखाधिकारी,पुणे २.सहा.संचालक,पुणे पुरालेखागार,पुणे दुरध्वनी 
पुरालेखागार,पुणे क्रमांक:०२० २६१२७३०७ 
दुरध्वनी क्रमांक : ०२० ३. सहाय्यक संचालक,कोल्हापूर पुरालेखागार,कोल्हापूर 
२६१२७३०७ दुरध्वनी क्र:०२३१ २६४४३९४ 
३. अभिलेखाधिकारी, कोल्हापूर । ४. सहाय्यक संचालक,मराठवाडा 
पुरालेखागार, पुरालेखागार,औरंगाबाद 
कोल्हापूर, दुरध्वनी क्रमांक : दुरध्वनी क्र: ०२४० २४८२१९३, 
०२३१ २६४४२९४ ०२४० २४८३८१३ 
४.अभिलेखाधिकारी,मराठवाडा | ५.सहाय्यक संचालक,बिदर्भ पुरालेखागार,नागपूर 
पुरालेखागार, औरंगाबाद दुरध्वनी | दुरध्वनी क्र: ०७१२ २५४३४५४ 
क्रमांक : ०२४० २४८२१९३, 
०२४० २४८३८१७ 
५. अभिलेखाधिकारी ,विदर्भ 
पुरालेखागार,नागपूर 
दुरध्वनी क्रमांक : ०७१२ 
२५डईरडपड 
५.जतन केलेल्या | १)कार्यालयीन १.अभिलेखाधिकारी, अभिलेख । १.सहा.संचालक (प्रशासन) मुंबई दुरध्वनी क्रमांक : ०२२ 
ऐतिहासिक कामकाजाचे १५ व्यवस्थापन कक्ष, मुंबई दुरध्वनी । २२८४४२६८ 
महत्वाच्या दिवस (पुणे क्रमांक : ०२२ २२८४३९७१, २.सह.संचालक,पुणे पुरालेखागार,पुणे, 
अभिलेखाच्या पुराभिलेखागार ०२२ २२८४४२६८ दुरध्वनी क्र:०२० २६१२७३०७ 
प्रमाणित प्रती | वगळून इतर २. अभिलेखाधिकारी, पुणे ३.सहा.संचालक,कोल्हापूर,पुरालेखागार, कोल्हापूर 
पुरविणे. पुराभिलेखागार पुरालेखागार, पुणे दुरध्वनी क्र: ०२३१ २६४४३९४ 
बाबत) दुरध्वनी क्र:०२० २६१२७३०७ । ४. सहाय्यक संचालक, मराठवाडा पुरालेखागार 


औरंगाबाद दुरध्वनी क्रमांक: 
०२४० २४८२१९३,०२४० २४८२३८९१२३ 


पृष्ठ २७ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


२) कार्यालयीन 
कामकाजाचे ९० 
दिवस 


३. अभिलेखाधिकारी, कोल्हापूर 
पुरालेखागार, कोल्हापूर,दुरध्वनी 
क्रमांक : ०२३१ २६४४२९४ 


५.सहाय्यक संचालक,विदर्भ पुरालेखागार,नागपूर 
दुरध्वनी क्र: ०७१२ २५४३४५४ 


दुरध्वनी क्र: ०२३१ २६४४३९४ 
४.अभिलेखाधिकारी,मराठवाडा 
पुरालेखागार, औरंगाबाद, 
दुरध्वनी क्र:०२४० २४८२१९३ 
०२४० २४८३८१३ 

५. अभिलेखाधिकारी,विदर्भ 


पुरालेखागार, नागपूर दुरध्वनी क्र: 


०७१२ RA ROAY 


(पुणे ४.अभिलेखाधिकारी, मराठवाडा 
पुराभिलेखागाराबाबत) | पुरालेखागार औरंगाबाद दुरध्बनी 
क्रमांक: ०२४० २४८२१९३, 
०२४० २४८३८१३ 
५.अभिलेखाधिकारी,विदर्भ 
पुरालेखागार,नागपूर 
दुरध्वनी क्र:०७१२ २५४३४५४ 
६.संशोधकांना व | कार्यालयीन १.अभिलेखाधिकारी,(प्रकाशन) | १.सहा.संचालक (प्रशासन) मुंबई दुरध्वनी क्रमांक : 
नागरिकांना कामकाजाचे मुंबई, ०२२ २२८४४२६८ 
संचालनालयाच्या । ९० दिवस दुरध्वनी क्र:०२२ २२८४३२३९७१ |। २.सह.संचालक,पुणे पुरालेखागार,पुणे, 
विविध कार्यक्रमांची ०२२ २२८४४२६८ दुरध्वनी क्र:०२० २६१२७३०७ 
माहिती पुरविणे. २.अभिलेखाधिकारी, पुणे ३.सहा.संचालक,कोल्हापूर,पुरालेखागार, कोल्हापूर 
पुरालेखागार,पुणे दुरध्वनी क्र: ०२३१ २६४४२९४ 
दुरध्वनी क्र: ०२० २६१२७३०७ |। ४. सहाय्यक संचालक, मराठवाडा पुरालेखागार 
३.अभिलेखाधिकारी,कोल्हापूर | औरंगाबाद दुरध्वनी क्रमांक: 
पुरालेखागार,कोल्हापूर ०२४० २४८२१९३,०२४० २४८३८१३ 


५. सहाय्यक संचालक,विदर्भ पुरालेखागार,नागपूर 
दुरध्वनी क्र: ०७१२ २५४३४५४ 


पृष्ठ २७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


तालीम दालन यांचे 
आरक्षण 


७.संशोधकांना व | कार्यालयीन १.अभिलेखाधिकारी, १.सहा.संचालक (प्रशासन) मुंबई दुरध्वनी क्रमांक : 
नागरिकांना कामकाजाचे अभिलेख व्यवस्थापन कक्ष, ०२२ २२८४४२६८ 
संचालनालयाच्या । १० दिवस मुंबई. २.सह.संचालक,पुणे पुरालेखागार,पुणे, 
कामकाज दुरध्वनी क्रमांक : ०२२ दुरध्वनी क्र:०२० २६१२७३०७ 
पध्दतीबद्दल माहिती २२८४३९७१९१ ३.सहा.संचालक,कोल्हापूर,पुरालेखागार, कोल्हापूर 
पुरविणे. २.अभिलेखाधिकारी, दुरध्वनी क्र : ०२३१ २६४४३९४ 
पुणे पुरालेखागार, पुणे. ४. सहाय्यक संचालक, मराठवाडा पुरालेखागार 
दुरध्वनी क्रमांक : ०२० औरंगाबाद दुरध्वनी क्रमांक: 
२६१२७३०७ ०२४० २४८२१९३,०२४० २४८३८१३ 
३. अभिलेखाधिकारी, ५.सहाय्यक संचालक,विदर्भ पुरालेखागार,नागपूर 
कोल्हापूर पुरालेखागार, कोल्हापूर | दुरध्वनी क्र: ०७१२ २५४३४५४ 
दुरध्वनी क्रमांक :०२३१ 
२६४४२९४ 
४.अभिलेखाधिकारी 
मराठवाडा पुरालेखागार, 
औरंगाबाद, दुरध्वनी क्रमांक : 
०२४० २४८२१९३, 
०२४० २४८३८१३. 
५.अभिलेखाधिकारी, 
विदर्भ पुरालेखागार, नागपूर 
दुरध्वनी क्रमांक.०७१२ 
२५डरडपड 
पु.ल.देशपांडे | १सामाजिक व | कार्यालयीन बरिष्ठ लिपिक प्रशासकीय अधिकारी प्रकल्प संचालक 
महाराष्ट्र सांस्कृतिक कामकाजाचे दुरध्वनी क्रमांक. दुरध्वनी क्रमांक. ०२२ २४३६५९९० दुरध्बनी क्रमांक 
कला कार्यक्रम / | ०५ दिवस ०२२ २४२३२१२९५६ ०२२ २४३६५९९७ 
अकादमी,  । उपक्रमांसाठी रविंद्र 
मुंबई नाटय मंदिर 
(ऑडिटोरियम), 
मिनी ऑडिटोरियम, 


पृष्ठ २७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


२.ऑडिटोरियम 
/तालीम दालने 
यांच्या 
आरक्षणाकरिता 
घेतलेल्या अनामत 
रकमेचा परतावा 


कार्यालयीन 
कामकाजाचे 
४५ दिवस 


ony 
परिनिरिक्षण 
मंडळ, मुंबई 


१.ऑर्केस्ट्रा तमाशा, 
मेळा नाटक 
आयोजित 
करण्यासाठी 
प्रमाणपत्र देणे तसेच 
सार्वजनिक ठिकाणी 
होणा-या एक 
दिवासाच्या 
कार्यक्रमांना ना- 
हरकत प्रमाणपत्र 
देणे. 


कार्यालयी 


कामकाजाचे १० दिवस 


२.सर्व भाषे 
प्रायोगिक/ 
व्यावसायिक नाटय 
संहितांना प्रमाणपत्र 
देणे 


कार्यालयी 


कामकाजाचे १० दिवस 


वरिष्ठ लिपिक 
दुरध्वनी क्रमांक. 
०२२ २२६२१९११ 


धोक्षक 
दुरध्वनी क्रमांक. ०२२ २२६२१९११ 


सचिव, 

रंगभूमी परिनिरिक्षण मंडळ 
दुरध्वनी क्रमांक. 

०२२ २२६२१९११ 


सांस्कृतिक 
कार्य 
संचालनालय, 
मुंबई. 


१.कलाकार 
प्रमाणपत्र : 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण 
aan 

विकास प्राधिकरण 
म्हाडाकडून 
कलाकारांसाठी 
राखीब असलेल्या 
कोटयातून सदनिका 


कार्यालयी 


कामकाजाचे २० दिवस 


धीक्षव 
दुरध्वनी क्रमांक 
०२२ २२८४२६२३२४ 


सहायक संचालक 
दुरध्वनी क्रमांक ०२२ २२८४२६३४ 


सह संचालक 
दुरध्वनी क्रमांक 
०२२ २२०४२३५७१ 


पृष्ठ २७ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


मंजूर केलेल्या पात्र 
कलाकारांना 
कलाकार प्रमाणपत्र 
देणे 


२.वृध्द कलावंत 
मानधन : 

५० वषे व त्यापेक्षा 
अधिक बय 
असलेल्या ब अटी 
शर्तीनुसार पात्र 
मान्यवर वृध्द 
साहित्यिक व 
कलाकार यांना 
मानधन देणे. 


कार्यालयीन 


कामकाजाचे ३० दिवस 


(शासनाने आर्थिक 
तरतूद मंजूर 
केल्यानंतर) 


३.रेल्वे सवलत : 
परराज्यात कला 
सादर करण्यासाठी 
पाचारण केलेल्या 
अटी शर्तीनुसार 
कलापथकांना रेल्वे 
भाडे रकमेत 
सवलत 
मिळण्यासाठी 
प्रमाणपत्र देणे 


कार्यालयीन 
कामकाजाचे १० दिवस 


दर्शनिका 
विभाग, मुंबई. 


१.गॅझेटिअर 
बिभागातफ 
प्रकाशित गॅझेटिअर 
ग्रंथाचे ई-बुक 
(सीडी) उपलब्ध 
करणे 


कार्यालयीन 
कामकाजाचे १० दिवस 


सहायक संशोधन अधिकारी 
दुरध्वनी क्रमांक 
ORV २२६७८७७९ 


संशोधन अधिकारी 


दुरध्वनी क्रमांक ०२२ २२६७८७७९ 


सहसंपादक 
दुरध्वनी क्रमांक 
०२२ २२६७८७७९ 


पृष्ठ २७ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


मिळण्याकरिता ना- 


हरकत प्रमाणपत्र 
देणे 


पर्यटन उप विभागाच्या अधिपत्याख क्षेत्रिय कार्यालये | प्रथम अपिलीय अधिकारी | | व्दितीय अपिलीय अधिकारी | 

महाराष्ट्र १.निवास व न्य प्राप्त झाल्याच्या । संबंधित प्रादेशिक व्यवस्थापक/ | महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, व्यवस्थापकोय संचालक, 
पर्यटन योजनेंतर्गत नोंदणी । दिनांकापासून ४५ ARS प्रादेशिक व्यवस्थापक, | दुरध्वनी क्रमांक ०२२ - २२२०४४०४० महाराष्ट्र पर्यटन विकास 
विकास करणे व नुतनीकरण दिवस महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ 
महामंडळ, | करणे महामंडळाचे संबंधित प्रादेशिक दुरध्वनी क्रमांक 
मुंबई. २.महाभ्रमण अर्ज प्राप्त झाल्याच्या | कार्यालय PRA RANCH LORS 

योजनेतंर्गत नोंदणी | दिनांकापासून ४५ 

करणे व नुतनीकरण | दिवस 

करणे 
पर्यटन १.पर्यटक घटकांना | ३ महिने सहायक संचालक सह संचालक संचालक 
संचालनालय, | तात्पुरते नोंदणी दुरध्वनी क्रमांक दुरध्वनी क्रमांक ०२२ ६२९४८८१७ दुरध्वनी क्रमांक 
मुंबई प्रमाणपत्र देणे ०२२ ६२९४८८१७ ०२२ ६२९४८८१७ 

२.पर्यटक घटकांना | ३ महिने 

अंतिम प्रमाणपत्र 

देणे 

३.पर्यटक घटकांना | २ महिने 

मुद्रांक शुल्कात 

सवलत 


प -- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 


विभाग खुद्दकडून नागरिकांना कोणत्याही प्रव थेट सेवा पुरविण्यात ये ; 


पृष्ठ २७ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


परिशिष्ट-३ 


या विभागाशी संबंधित कामकाज करण्यासाठी निर्माण केलेली कार्यासने, कार्यासनातील अधिकारी व त्यांचे दुरध्वनी 
क्रमांक व पत्ता खालीलप्रमाणे आहे :- 


कार्यासनाचे नाव कार्यासन अधिकारी व अवर सचिव तथा उप सचिव तथा नियंत्रक अधिकारी 
पर्यवेक्षीय अधिकारी 
| Q 3 

सां.का.१ अवर सचिव /कक्ष अधिकारी, उप सचिव, 
७ वा मजला, दालन क्र.७२१, विस्तार इमारत, | १ ला मजला, दालन क्र.१३२, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. मंत्रालय,मुंबई-३२. 
अवर सचिव दूरध्वनी क्र.(०२२) २२०२५६०८ | दूरध्वनी क्र. 
कक्ष अधिकारी दूरध्वनी क्र.(०२२) २२०२५६०७ | (०२२) २२०२५६१२ 

सां.का.२ कक्ष अधिकारी, उप सचिव, 
9 OT मजला, दालन क्र.१४८, विस्तार इमारत, | ७ वा मजला, दालन क्र.७२१, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अवर सचिव, दूरध्वनी क्र. 
७ वा मजला, दालन क्र.७२१, विस्तार इमारत, | (०२२) २२०२५६०९ 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अवर सचिव, दूरध्वनी क्र. (०२२) २२०२६९०० 
कक्ष अधिकारी,दूरध्वनी (02) २२७९४०९४ 

सां.का.३ अवर सचिव /कक्ष अधिकारी, उप सचिव, 
७ वा मजला, दालन क्र.७२१, विस्तार इमारत, | १ ला मजला, दालन क्र.१३२, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अवर सचिव,दूरध्वनी क्र. (०२२) २२०२५६०८ | दूरध्वनी क्र. (०२२) २२०२५६१२ 
कक्ष अधिकारी,दूरध्वनी H.(022) २२०२५६०८ 

सां.का.४ कक्ष अधिकारी, उप सचिव, 
५वा मजला, दालन क्र.५२१, विस्तार इमारत, | १ ला मजला, दालन क्र.१३२, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अवर सचिव, दूरध्वनी क्र. (०२२) २२०२५६१२ 

७ वा मजला, दालन क्र.७२१, विस्तार इमारत, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
अवर सचिव, दूरध्वनी क्र. (022) २२०२५६०८ 

आस्थापना कक्ष अधिकारी, उप सचिव, 
७ वा मजला, दालन क्र.७२१, विस्तार इमारत, | ७ वा मजला, दालन क्र.७२१, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. मंत्रालय, मुंबई-३२ 
कक्ष अधिकारी, दूरध्वनी क्र. (02 २२०२५६०८ | दूरध्वनी क्र. (०२२) २२०२५६०९ 


पृष्ठ २७ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


समन्वय अवर सचिव /कक्ष अधिकारी, उप सचिव, 
७ वा मजला, दालन ७२१, विस्तार इमारत, ।७ वा मजला, दालन क्र.७२१, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अवर सचिव,दूरध्वनी क्र. (०२२) २२०२६९०० | दूरध्वनी क्र. (०२२) २२०२५६०९ 
कक्ष अधिकारी दूरध्वनी क्र.(०२२) २२०२५६०७ 
रोखशाखा कक्ष अधिकारी, उप सचिव, 
५वा मजला, दालन क्र. ५२१, विस्तार इमारत, | 9 वा मजला, दालन क्र.७२१, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. मंत्रालय, मुंबई-३२ 
कक्ष अधिकारी,दूरध्वनी क्र.(०२२) २२०२५६०८ | दूरध्वनी क्र. (०२२) २२०२५६०९ 
अर्थसंकल्प कक्ष अधिकारी, उप सचिव, 
५वा मजला, दालन क्र. ५२१, विस्तार इमारत, | 9 ला मजला, दालन क्र.१३२, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अवर सचिव, दूरध्वनी क्र. (०२२) २२०२५६१२ 
७ वा मजला, दालन ७२१, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अवर सचिव, दूरध्वनी क्र. (०२२)२२०२६९०० 
कक्ष अधिकारी,दूरध्वनी क्र.00२२) २२०२५६०८ 
पर्यटन अवर सचिव /कक्ष अधिकारी, उप सचिव, ४ था मजला, दालन क्र.४२५, विस्तार 
४ था मजला, दालन क्र.४२५, विस्तार इमारत, | इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मंत्रालय, मुंबई-३२. दूरध्वनी क्र. 
अवर सचिव, दूरध्वनी क्र. (022) २२०२६०२९ । (०२२) २२०२२७०२ 
कक्ष अधिकारी,दूरध्वनी क्र. (0२२) २२०२६०२९ 


KKKEKKKKKKKEKRKKKKAK 


पृष्ठ २७ पैकी 29 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


परिशिष्ट-४ 
क्षेत्रिय कार्यालये / महामंडळाचे विषय, नाव व पत्ता 

अ.क्र. कार्यालयाचे नाव व पत्ता विषय 

१ पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, सेंट जॉर्ज | केंद्र शासनाच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाने कायद्याने “राष्ट्रीय संरक्षित 
हॉस्पिटल आवार, सी.एस.टी. जवळ, मुंबई ४००००१. | स्मारक” म्हणून जाहिर केलेली प्राचीन ब ऐतिहासिक स्मारकांचे सर्वेक्षण 
दुरध्वनी क्रमांक ०२२- २२६२३३८० करणे, राज्य संरक्षित स्मारकांचे संरक्षण, जतन, दुरुस्ती ब सुशोभिकरण 

करणे. 

२ सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय, महात्मा | शासकोय पातळीवरील सांस्कृतिक कार्यासंबंधीच्या योजना कार्यान्वित करणे. 
गांधी मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दुरध्वनी क्रमांक ०२२- २२०४३५०५७१ 

३ पुराभिलेख संचालनालय, एलफिस्टन महाविद्यालय | जुने अभिलेख संपादन करणे, त्यांचे संरक्षण करणे आणि ते शासकोय 
इमारत, महात्मा गांधी मार्ग,मुंबई-४०००३२ कामासाठी संशोधकांना उपलब्ध करुन देणे. 
दुरध्वनी क्रमांक ०२२- २२८४४२६८ 

शु पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, विविध कलागुणांनी समृध्द असलेल्या महाराष्ट्राची उज्वल, कला, परंपरा 
सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई-४०००२५ जतन करणे. लोप होत असलेल्या कलागुणांना बाव देऊन त्या समृध्द करणे 
दुरध्वनी क्रमांक ०२२- २४३६५९९७ त्याचबरोबर सर्वसाधारण जनतेची अभिरुची समृध्द करुन कलावंताच्या कला 

विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे. 

५ _। रंगभूमी प्रयोग परिनिरिक्षण मंडळ, सचिवालय | करमणुकीच्या कार्यक्रमाचे पूर्वपरिक्षण करणे. 
जिमखान्याच्या मागे, बॅकबे रेक्लमेशन, मुंबई-४०००३२. 
दुरध्वनी क्रमांक ०२२- २२६२१९११ 

द AAT विभाग, २७, ब भरुचा मार्ग, फोर्ट, मुंबई- | इंग्रजी ब मराठी भाषामधून जिल्हा गॅझेटिअर व राज्य गॅझेटिअर ग्रंथ प्रकाशित 
४०००२३ करणे. 
दुरध्वनी क्रमांक ०२२- २२६७८७७९ 

७ | महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी ब गुजराती साहित्य अकादमी, | हिंदी, सिंधी ब गुजराती साहित्याची सर्वांगीण उन्नती करणे ब तद्‌नुषंगिक 
पुराना जकात घर, विकास विभाग इमारत, दूसरी मंजिल, | बाबींसाठी उत्तेजन देणे. 
शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई - ४०००२३ 
दुरध्वनी क्रमांक ०२२- ६९१०७६०० 

Z महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, ओपीजी हाऊस, ४ था | महाराष्ट्र पर्यटन विकासास चालना देण्याच्या दष्ट यातील अभयारण्ये, 
मजला, दिनशॉ वाच्छा रोड, के.सी.कॉलेज, चर्चगेट, मुंबई | उपवने इ. पर्यटनाच्या दृष्टीने आकर्षक स्थळे, भाडेपट्टयाने घेऊन वा अन्य 
-४०००२० प्रकारे संपादन करुन त्याचा विकास करणे. 
दुरध्वनी क्रमांक ०२२- २२०४४०४० 

९ महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास | सिनेमा, नाटयकला ब तमाशासह लोककला, संगीत नृत्य आणि इतर 
महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी,गोरेगाव (पूर्व) | प्रयोगनिष्ठ कला या क्षेत्रामधील सांस्कृतिक कार्यक्रमांना मदत देणे, सहायक 
मुंबई-४०००६५. करणे, त्यांची बाढ करणे आणि त्यांची गती वाढविणे, 
दुरध्वनी क्रमांक ०२२- ६९१०७६०० सर्वसाधारणपणे चित्रपटांचा आणि विशेषत: मराठी चित्रपटांचा विकास करणे. 

चित्रपट नगरी सुरु करणे, त्याचा विकास करणे. 

१० | कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ, कोल्हापूर मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी चित्रपटांना आवश्यक सोयी- 
मु.पो.मोरेबाडी, aaa, जि.कोल्हापूर व्दारा, | सुविधा, चित्रीकरण स्थळे तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे 
पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, चौथा मजला, 
सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई -४०००२५ 

११ | पर्यटन संचालनालय, मुंबई. शासनाच्या पर्यटन धोरणाची परिणामकारक आखणी आणि अंमलबजावणी 
नरीमन भवन, १५ वा मजला, विनय के शहा मार्ग, नरीमन | करणे. 
पॉइंट, मुंबई — ४०००२१. 
दुरध्वनी क्रमांक ०२२- ६९१०७६०० 


28 2k 2 ok kk 


पृष्ठ २७ पैकी 22 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 
परिशिष्ट-५ 
(विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांची माहिती) 


१) पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पुरातत्व संचालनालयाची स्थापना सप्टेंबर-१९५५ मध्ये झाली असून दिनांक १५ ऑक्टोबर १९७६ पासून या 
संचालनालयाचे नाव बदलून पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय असे करण्यात आले आहे. प्राचीन आणि ऐतिहासिक 
स्मारकांचे गवेक्षण करुन त्यातील, राज्याच्या दृष्टीकोनातून महत्वाची असलेली स्मारके "राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक" म्हणून 
घोषित करुन त्यांचे जतन व संवर्धन करणे ही या संचालनालयाची जबाबदारी आहे.पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय 
संचालनालयाअंतर्गत पुरातत्त्व विभाग, वस्तुसंग्रहालय विभाग व नोंदणी विभाग असे ३ स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहेत. या 
संचालनालयाच्या अधिनस्त १३ वस्तुसंग्रहालये आहेत. पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय, संचालनालयाकडून नागरिकांसाठी 
कोणतीही थेट सेवा पुरविली जात नाही. पुरातत्व विभागाकडून हाताळण्यात येणारे महत्वाचे कामकाज खालील प्रमाणे आहे:- 


१) संशोधन व उत्खनने- एखाद्या प्राचीन स्थळाची माहिती उपलब्ध झाल्यास, त्या स्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी करून तेथे 


मिळालेल्या पुरावरोषांचा अभ्यास करून ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन त्या स्थळाचे आवश्‍यकता भासल्यास व 
व्यवहार्य असल्यास उत्खनन करणे. 


२) नाणकडशास्त्र - प्राचीन काळातील नाण्यांचा अभ्यास करणे, त्यांचे जतन, संरक्षण करणे. 


३) निखात निधी - पुर्वीच्या काळी मुद्दाम जाणीपूर्वक धनाचे हंडे, दागिने, मुर्ती व वस्तु पुरुन ठेवल्या जात, खोदकाम 
करताना SAM वस्तु उजेडात येतात. अशा वस्तु आणि भूमीखाळी आढळणाऱ्या या सर्वच आकस्मिकपणे सापडलेल्या 
अवशेषांना निखात निधी असे म्हणतात. असे निखात निधी संपादन करण्यायोग्य आहेत का, या बाबत तपासणी 
करून हा निधी जतन करण्यात येतो. 

४) स्मारकांची सर्वकष नोंदणी - स्मारकांची साद्यंत छायाचित्रण व आरेखन करणे 

५) पुरावशेषांची नोंदणी - पुरावशोष व बहुमूल्य कलाकृतींचा निर्यात व्यापार नियमित करणे, पुरावशेषांची चोरी व त्यातील 

कपटपूर्ण व्यवहारांचे उच्चाटन करणे, सार्वजनिक ठिकाणी पुरावशेष व बहुमूल्य कलाकृती ठेवण्यासाठी त्यांचे सक्तीने 

संपादन करणे या उद्देशाने भारत सरकारने सप्टेंबर १९७२ मध्ये पुरावशोष व बहुमूल्य कलाकृती १९७२ हा अधिनियम संमत 
केला. 

६) राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित झालेल्या वास्तुंची डागडुजी, दुरुस्ती इत्यादी कामे पुरातत्व शास्त्र संकेतानुसार 

जतन करणे. 

७) प्राचीन व ऐतिहासिक वस्तुंचे संपादन करणे, संग्रहालयात प्रदर्शित करण्यात येणाऱ्या वस्तुंची शास्त्रीय पध्दतीने मांडणी 

करणे, प्रेक्षकांना प्रदर्शित वस्तुंची माहिती देणे व मार्गदर्शन करणे. 


२) पुराभिलेख संचालनालय 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पुराभिलेख संचालनालय ही महाराष्ट्र शासनाची केंद्रीय अभिलेखागार म्हणून विकसित झालेली संस्था आहे. या 
संचालनालयाची मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद व नागपूर येथे अप्रचलित अभिलेखांची अभिलेखागारे असून मंत्रालयात 
समप्रचलित अभिलेखाचे अभिलेख कक्ष स्थापित आहेत. या संचालनालयात मागील चार MAHAR ते आजतागायतचे 
अभिलेख जतन करून ठेवण्यात आले असून त्याचे परिस्मण, संशोधन, संवर्धन व प्रकाशनाचे कर्तव्य या 
संचालनालयाकडून पार पडले जाते आणि शासनास ते वेळोवेळी संदर्भासाठी उपलब्ध करून दिले जातात. शासनाच्या या 
विभागाची स्थापना इ.स. १८२९ मध्ये झालेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन ब सांस्कृतिक कार्य या प्रशासकीय 
विभागाच्या नियंत्रणाखाली पुराभिलेख संचालनालयाचे कार्य चालते. सार्वजनिक व खाजगी अभिलेखाचे संपादन/संरक्षण 


पृष्ठ २७ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


व शासकीय विभाग/कार्यालयांना संदर्भासाठी अभिलेख उपलब्ध करून देणे तसेच संशोधकांना संशोधनासाठी परवानगी 
व अभिलेख उपलब्ध करून देण्याचे प्रमुख कर्तव्य संचालनालयातर्फे करण्यात येते. अभिलेखागारातील छापील अभिलेख 
जनतेस पाहण्यासाठी उपलब्ध करून दिला जातो. तसेच त्याच्या प्रमाणित प्रती दिल्या जातात. अभिलेखांचे संपादन व तो 
उपलब्ध करून देणे, पाहू देणे, या बाबी महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००० आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक 
अभिलेख नियम २००७ च्या तरतुदीनुसार त्याची अंमलबजावणी करण्यात येते. पुराभिलेख संचालनालयाकडून 
नागरिकांसाठी ७ प्रकारच्या सेवा पुरविल्या जातात. पुराभिलेख संचालनालयाकडून हाताळण्यात येणारे महत्वाचे कामकाज 
खालील प्रमाणे आहे :- 

१) अभिलेखांची रासायनिक तपासणी व दुरूस्ती बांधणी, अभिलेखांचे सूक्ष्मचित्रिकरण, स्कॅनिंग करणे व तपासणी करणे, 
अभिलेखांचे जनत व संवर्धन, इतिहास संशोधकांना परवानगी व अभिलेख उपलब्ध करून देणे, इ.स. १८२० पूर्व 
अभिलेखांचे सूचीकरण, सन १८२० नंतरच्या इंग्रजी अभिलेखाचे सूचीकरण, सार्वजनिक व खाजगी अभिलेखांचे संपादन, 
महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम/नियम अंमलबजावणी करणे, मोडी अभिलेखांचे सूचीकरण, मोडी प्रशिक्षण वर्ग, 
इतिहास संशोधकांना अभिलेख उपलब्ध करून देणे. 

2) कार्यालयीन संशोधनासाठी पुस्तकांची खरेदी करणे, खरेदी केलेली पुस्तके व शासनाने प्रकाशित केलेल्या प्रकाशनांची 
नोंद ठेवणे, सूचीपत्रे तयार करणे, संशोधकांना व नागरिकांना त्यांच्या मागणीनुसार पुस्तके/प्रकाडाने उपलब्ध करुन देणे. 

3 पुणे, कोल्हापूर, मराठवाडा, विदर्भ पुराभिलेखगारातील अभिलेखांचे संपादन. 

8) शासन राजपत्रांच्या नोंदी घेणे, नागरिकांना मागणीनुसार राजपत्रे पुरविणे, 


३) दर्डनिका विभाग, 
महाराष्ट्र शासन, मुंबई 


दि.३१ ऑक्टोबर १९६४ पासून दर्शनिका विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीत स्वतंत्र विभाग म्हणून अस्तित्वात 
आहे. महाराष्ट्र राज्याचे गॅझेटिअर (दर्शनिका) मराठी व इंग्रजी भाषेमधून प्रकाशित होतात .विभागाच्या जिल्हा गॅझेटिअर व 
महाराष्ट्र राज्य गॅझेटिअर अशा दोन स्वतंत्र माळिका आहेत. याशिवाय या विभागाकडे जिल्हा व राज्य मालिकेबरोबरच भारतीय 
स्वातंत्र्य आंदोलन इतिहासाचे साधन सामुग्रीचे संकलन व प्रकाहन या योजनेअंतर्गत १८१८ पासून १९४२ पर्यंतच्या विविध 
कालखंडाचे १२ खंडात १९ ग्रंथ प्रकाशित असून पुढील कालखंडाचे काम सुरु आहे. पूर्वप्रकाशित ग्रंथांच्या ई-बुक आवृत्तीच्या 
प्रतिलिपी करण्याचे काम सुरु आहे. दर्शनिका विभागाकडून नागरिकांसाठी ३ प्रकारच्या सेवा पुरविल्या जातात. दर्शनिका 
विभागाकडून हाताळण्यात येणारे महत्वाचे कामकाज खालील प्रमाणे आहे :- 

इंग्रजी व मराठी भाषेतून जिल्हा व राज्य दर्शनिका ग्रंथांचे संकलन ,लेखन व प्रकाहन, जिल्हा पुरवणी दर्शनिकांचे 
संकलन व प्रकाशन, जुन्या दर्शनिकांचे पुनर्मुद्रण व प्रकाशन, विविध प्रकाशन व संपादकीय धोरण ठरविणे ,संशोधन पध्दती 
विहित करणे आणि त्यानुसार अंमलबजावणी करुन घेणे, भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन इतिहास साधनसामग्रीचे खंड संपादन 
करुन प्रकाशन करणे. 

४) सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाची स्थापना सन १९७० मध्ये झाली. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे शासकीय 
पातळीवरील सांस्कृतिक कार्यासंबधिच्या योजना कार्यान्वित करण्यात येतात. या राज्यातील सांस्कृतिक अंगांची लोकांना 
माहिती व्हावी, भावनात्मक ऐक्य निर्माण व्हावे तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन या हेतूने सांस्कृतिक 
संचालनालयाकडुन महोत्सव आयोजित करण्यात येतात. त्यात राज्य नाटय महोत्सव, राज्य चित्रपट महोत्सव, तसेच संगीत, 
नृत्य, तमाशा, कीर्तन, भजन, लोककला इत्यादि विविध कळला महोत्सव आयोजित करण्यात येतात. याशिवाय या 
संचालनालयातर्फे नाटय, तमाशा, कीर्तन, शाहिरी प्रशिक्षण शिबीरे आयोजित करण्यात येतात. त्याशिवाय गरजू वृध्द व अपंग 
कलाकारांना आर्थिक मदत करणे, सांस्कृतिक कार्य क्षेत्रात कार्य करीत असलेल्या संस्थांना अनुदान देणे इत्यादी कामे या 


पृष्ठ २७ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


संचालनालयाकडे आहेत. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडून नागरिकांसाठी ३ प्रकारच्या सेवा पुरविल्या जातात. सांस्कृतिक 
कार्य संचालनालयाकडून हाताळण्यात येणारे महत्वाचे कामकाज खालील प्रमाणे आहे :- 

सांस्कृतिक धोरण, कलाकार प्रमाणपत्र, कलाकार रेल्वे भाडे सवलत, वयोवृध्द कलाकारांना मानधन, संस्था अनुदान, 
राज्य व केंद्र शासन कलाकार मानधन, प्रजासत्ताक दिन नवी दिल्ली चित्ररथ संचलन, मराठी चित्रपट स्पर्धा/महोत्सव,दक्षिण 
मध्य क्षेत्र,नागपूर,पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र,उदयपूर,फुलवालोंकी सैर,कुलु दशहरा महोत्सव, आंतरराज्य देवाण घेवाण, 
पदम पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, प्रजासत्ताक दिन, मुंबई, अकरावी प्रवेश प्रमाणपत्र, दशावतार महोत्सव, 
पोवाडा महोत्सव, GANS गुरूकुल, लोककला अनुदान पॅकेज, लोकोत्सव, ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार, भारतरत्न पं. भीमसेन 
wet युवा शिष्य वृत्ती योजना, भारतरत्न पं. भीमसेन जोज्ी शास्त्रीय संगीतातील नोंदणीकृत संस्थांना सहायक अनुदान, 
चित्रपती व्ही. शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार, स्वर्गीय राजकपूर जीवन गौरव पुरस्कार, लावणी महोत्सव, तमाशा महोत्सव, 
लता मंगेशकर पुरस्कार, महाराष्ट भूषण पुरस्कार, प्रयोगसिध्द कलांची प्रशिक्षण शिबीरांचे आयोजन, विठाबाई नारायणगावकर 
तमाशा जीवनगौरव पुरस्कार, केंद्र शासन संस्था अनुदान, नाटयगृह व्यवस्थापन, सामाजिक ऐतिहासिक शौक्षणिक क्षेत्रात कार्य 
करणा-या व्यक्‍तीवरील चित्रपट निर्मिती करणे. खडी गंमत, राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार (१२) सद्भावना दिन, हौशी नाटय 
स्पर्धा, बालनाटय स्पर्धा, हिंदी, संस्कृत, संगीत, व्यावसायिक नाटय स्पर्धा, नाटय निर्मिती अनुदान, प्रभाकर पणज्लीकर रंगभूमी 
जीवन गौरव पुरस्कार, संगीत रंगभूमी किर्लोस्कर पुरस्कार 


५) पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी 


पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमीची स्थापना ०२ जुले, १९९१ रोजी करण्यात आळी आली.या अकादमी 

अंतर्गत रवींद्र नाट्यमंदिर नाट्यगृह (९१११ आसनक्षमता), मिनी थिएटर नाट्यगृह (१९९ आसनक्षमता), छायाचित्र प्रदर्शनांसाठी 
कला दालन, इतर प्रदर्शनांसाठी दोन प्रदर्शन दालने, तालमी, चर्चासत्रे, व्याख्याने, इ.साठी वातानुकुलीत आणि विना 
वातानुकुलीत तालीम दालने,इ.सुविधा आयोजक व्यक्‍ती/ संस्थांकरिता उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत.सदर 
PATS, GIT संस्था/कलाकार यांना सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी भाडेतत्वावर देण्यात येतात. 
2. शास्त्रीय संगीत ,नाट्य संगीत, चित्रपट ,पारंपारिक कला ,प्रयोगशील कला ,चित्रे ,शिल्प ,छायाचित्रे, हक कलांचे 
जतन, संवर्धन आणि प्रसार करणे अशी अकादमीची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.तसेच कलांचे समृद्धीकरण करणे,विविध कलाक्षेत्रातील 
कलाकारांना कार्यक्रमांच्या माध्यमातून उत्तेजन देणे, विविध कलाक्षेत्रातील उदयोन्मुख कलाकारांसाठी विविध शिबिरे, संशोधन 
प्रकल्प राबविणे ,कार्यश्शाळा तसेच विविध महोत्सव आयोजित करणे. त्या त्या कलाक्षेत्रातील व्यक्‍तींना तज्ञ प्रशिक्षकांकडून 
प्रशिक्षण देऊन कलेच्या माध्यमातून कलाकारांना नावारूपास आणणे, आंतरराज्य सांस्कृतिक देवाण घेवाण व्हावी याकरिता कार्य 
करणे, sail अकादमीची कार्ये आहेत. पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमीकडून नागरिकांसाठी २ प्रकारच्या सेवा पुरविल्या 
जातात. पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीकडून हाताळण्यात येणारे महत्वाचे कामकाज खालील प्रमाणे आहे :- 

रविंद्र नाट्य मंदिर, मिनी थिएटर, इतर कलादालने यामध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी पोलीस खाते, महानगरपालिका, 
जिल्हा अधिकारी कार्यालय यांच्या आव्यक त्या कायदेशीर परवानग्या घेणे, कार्यक्रम आयोजक संस्था/ व्यक्‍ती यांना आवश्‍यक 
माहिती देऊन उपलब्धतेनुसार आरक्षण देणे. 


६) रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


सार्वजनिक ठिकाणी होणा-या मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाच्या लिखाणाचे पूर्वपरिक्षण करण्यासाठी मुंबई पोळीस 
अधिनियम, १९५१ अंतर्गत सन १९५४ मध्ये या मंडळाची स्थापना करण्यात आली. सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागा 
(सिनेमाव्यतिरिकक्‍्त) आणि मेळे, व तमाशे धरुन, सार्वजनिक मनोरंजनाचे प्रयोग यांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे हे 
कामकाज या कार्यालयाकडुन हाताळले जाते. नियम १९६० तसेच सुधारीत नियम १९७४ नुसार मंडळाचे कार्य चालते. रंगभूमी 
प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांच्याकडून नागरिकांसाठी २ प्रकारच्या सेवा पुरविल्या जातात. रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण 
मंडळ, मुंबई यांच्याकडून हाताळण्यात येणारे महत्वाचे कामकाज खालील प्रमाणे आहे :- 


पृष्ठ २७ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


१ ऑर्केस्ट्रा तमाशा, मेळे, नाटक आयोजित करण्यासाठी प्रमाणपत्र देणे तसेच सर्वजनिक ठिकाणी होणा-या एक दिवासाच्या 
कार्यक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे 
२) सर्व भाषेतील प्रायोगिक/ व्यावसायिक नाटय संहितांना प्रमाणपत्र देणे 


७) महाराष्ट्र राज्य हिंदी/सिंधी/गुजराती साहित्य अकादमी, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यामुळे हिंदी साहित्याच्या उन्नतीसाठी व उत्तेजनासाठी राज्यामध्ये हिंदी साहित्य अकादमीची ९ मार्च 
१९८२ मध्ये स्थापना करण्यात आलेली आहे. शासन निर्णय क्र. हिंसाअ ७०१८/प्र.क्र.१८६/सांका,४, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी 
पुनर्रचना करण्यात आली. संपूर्ण महाराष्ट्रात अकादमीचे एकच कार्यालय असून ते मुंबई येथे आहे. हिंदी भाषेचा प्रसार व प्रचार करणे हे 
अकादमीचे प्रमुख कार्य आहे. 


सिंधी भाषा तसेच साहित्याच्या उन्नतीसाठी व उत्तेजनासाठी राज्यामध्ये सिंधी साहित्य अकादमीची शासन निर्णय क्र. सामान्य 
प्रशासन विभाग क्र.ओएफएल-१०८२/सीआर-९/८२/अल्पसंख्यांक कक्ष,दि.२४ जानेवारी १९८३ मध्ये स्थापना करण्यात आलेली आहे. 
शासन निर्णय क्र. हिंसाअ-७०१८/प्र.क्र.१८६/सांका, ४, दिनांक १५ जून, २०१९ रोजी पुनर्रचना करण्यात आली. संपूर्ण महाराष्ट्रात अकादमीचे 
एकच कार्यालय असून ते मुंबई येथे आहे. सिंधी भाषेचा प्रसार व प्रचार करणे हे अकादमीचे प्रमुख कार्य आहे. 


गुजराती भाषा तसेच साहित्याच्या उन्नतीसाठी व उत्तेजनासाठी राज्यामध्ये गुजराती साहित्य अकादमीची शासन निर्णय क्र. गुसाअ 
१०९४/प्र.क्र.५०७/९६/सांका,४/दि.३० ऑगस्ट १९९६ मध्ये स्थापना करण्यात आलेली आहे. शासन निर्णय क्र. गुसाअ-२०१५/ प्र.क्र.२१२/ 
सांका,४, दिनांक ९ डिसेंबर, २०१५ अन्वये पुनर्रचना करण्यात आली. संपूर्ण महाराष्ट्रात अकादमीचे एकच कार्यालय असून ते मुंबई येथे 
आहे. गुजराती भाषेचा प्रसार व प्रचार करणे हे अकादमीचे प्रमुख कार्य आहे. महाराष्ट्र राज्य हिंदी/सिंधी/गुजराती साहित्य अकादमी, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडून नागरिकांसाठी कोणत्याही प्रकारच्या सेवा पुरविल्या जात नाहीत. 


८) महाराष्ट्र चित्रपट,रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, 
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, मुंबई 


कंपनी अधिनियम १९५६ अंतर्गत महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाची स्थापना 
दि.२६.०९.१९७७ रोजी झाली असून पूर्वीच्या महाराष्ट्र सांस्कृतिक विकास महामंडळाची स्थावर मालमत्ता व योजना या 
महामंडळाकडे हस्तांतरित झाली. महामंडळाच्या कार्याकरीता सुपूर्द करण्यात आलेली गोरेगाव पूर्व, मुंबई-४०० ०६५ येथील 
आरे डेअरीच्या जमिनीस लागून असलेली सुमारे ५२१ एकर जमीन पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या नावे हस्तांतरित 
करण्यात आली आहे. या जागेत एकूण १५ वातानुकूलीत कलागारे व ७० च्या आसपास बाह्यचित्रिकरण स्थळे आहेत. 
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाकडून नागरिकांसाठी २ प्रकारच्या सेवा पुरविल्या जातात. 
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाकडून हाताळण्यात येणारे महत्वाचे कामकाज खालील प्रमाणे 
आहे :- 


नविन चित्रपटगृह बांधणीसाठी बिनव्याजी कर्ज योजना, दर्जदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजना, 
मागणीनुसार बाहय चित्रीकरण स्थळांच्या व कलागारांची आरक्षण देणे, मेकअप रुम्स आरक्षण देणे, चित्रीकरणासाठी भाडयाने 
मागणी असणारे साहित्य खरेदी करणे व सांभाळणे, चित्रनगरी परिसरामध्ये चित्रनगरीकरिता आवश्‍यक बांधकामे करणे, 
चित्रनगरीने विहित पध्दतीने बाहय संस्थांना येथे बांधकाम करण्याची परवानगी दिल्यास त्यासंबधी करार इ. सर्व कार्यवाही 
पूर्ण करणे, चित्रनगरीच्या बांधकामाची दैनंदिन देखभाल पाहणे, चित्रनगरी परिसरामध्ये पाणीपुरवठयाची व सांडपाण्याची 
व्यवस्था निर्माण करणे व त्याची देखभाल करणे, चित्रनगरीमध्ये रस्ते इ. मुलभूत सुविधा निर्माण करणे व त्याची उत्तम 
देखभाल ठेवणे, चित्रनगरीतील विद्युत पुरवठा, विद्युत संयंत्राची व प्रामुख्याने वातानुकूलन यंत्रणा खरेदी, उभारणी, देखभाल 
करणे, चित्रीकरणासाठी तात्काळ विद्युत जोडण्या देणे, चित्रनगरी परिसरामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखणे,चित्रनगरीच्या 
सर्व मालमत्तांचे संरक्षण करणे, चित्रनगरीच्या जमिनीवर अतिक्रमणे होणार नाहीत याची दक्षता घेणे, एक खिडकी योजनेतंर्गत 
चित्रनगरी व्यतिरिक्त इतर चित्रिकरणस्थळांचे आरक्षण 


पृष्ठ २७ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.२२/आस्थापना 


९. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई 


पर्यटनाचा विकास जलदगतीने करण्यासाठी २० जानेवारी, १९७५ रोजी “महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची” 
स्थापना कंपनी अँक्ट १९५६ अंतर्गत करण्यात आली. पर्यटन विकास हा जागतिक स्तरावर सर्वात वेगाने वाढणारा सेवाउद्योग 
आहे. अनेक SATA अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून आहे. मोठ्या प्रमाणावर Hares, अर्ध-कुडळल व अकुझल रोजगार निर्मिती 
करण्याचा या उद्योगाचा क्षमता आहे.सुरूवातीला रू.३.०० कोटी एवढे भागभांडवल आज रोजी रू.२५ कोटी एवढे करण्यात 
आले आहे. महामंडळाकडे सध्या २१ पर्यटक निवासे असून बिछान्यांची संख्या एकूण १८०३ आहे. यातील काही पर्यटक निवासे 
खाजगी उद्योजकांना चालविण्यास देण्यात आळेली आहेत. 
2: पर्यटन विकासांतर्गत पर्यटनस्थळांची निवड व विकास यांसदर्भात दि. ०८ नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये पर्यटनस्थळांचे “अ”, 
“ब” व “क” या ३ श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले आहे :- 

१. “अ” श्रेणी - पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाच्या दि.०७.१०.२०१५ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील “अ” वर्ग पर्यटन 
स्थळे घोषित करण्यासाठी निकष निश्चित करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली असून दि.२२.०२.२०१६ च्या 
शासन निर्णयानुसार राज्यातील “अ” वर्ग पर्यटन स्थळे घोषित करण्यासाठीचे निकष निश्चित करण्यात आळे आहेत. 

२. “ब” श्रेणी - “ब” वर्ग पर्यटन स्थळे घोषित करण्यासाठी शासनस्तरावर शिफारस करण्यासाठी पर्यटन विभागाच्या 

दि.०४.११.२०१० च्या झासन निर्णयान्वये जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीमार्फत “ब” वर्ग 

पर्यटनस्थळांची निवड करुन प्रस्ताव सादर करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 
३. “क” श्रेणी - जिल्हयातील “क” वर्ग पर्यटन स्थळांची निवड करुन सदर पर्यटन स्थळांचा विकास हा जिल्हा नियोजन 
योजनेर्तत उपलब्ध केलेल्या तरतूदीमधून विकसित करण्यात येणारी ठिकाणे “अ” व “ब” श्रेणीत नमूद करण्यात आलेली 
ठिकाणी वगळून इतर सर्व स्थानिक पर्यटन स्थळांचा समावेश या श्रेणीमध्ये केलेला आहे. पर्यटन वृध्दीमुळे मिळणारे फायदे 
खालीलप्रमाणे आहेत. 
१) मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती 
) खाजगी क्षेत्राच्या विकासाकरीता प्रोत्साहन 
) सुधारीत राहणीमान 
8) सामाजिक विकास 
) चांगल्या दर्जाचे शिक्षण व प्रशिक्षण 
) पर्यावरण विषयक जागरुकता 
७ परदेशी चलनाची उपलब्धता 


३. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून नागरिकांसाठी ७ प्रकारच्या सेवा पुरविल्या जातात. महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळाकडून हाताळण्यात येणारे महत्वाचे कामकाज खालील प्रमाणे आहे :- 

१ महाभ्रमण व निवास न्याहारी योजना, 

2) महाराष्ट्र राज्यातील पर्यटनाळा चालना देण्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध पर्यटनक्षम स्थळांवर विविध बांधकाम विषयक 
पर्यटक सोयी-सुविधा निधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे विकसित करणे 

३) महामंडळाच्या पर्यटक निवासाच्या कक्षांचे / ओपन डेक बसचे आरक्षण 

४) अधिकृत आरक्षण अभिकर्त्यांची नोंदणी, जमीन व मालमत्ता, वसुली 


KKEKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ २७ पैकी २७ 


